RNI No . MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३६ ] 


मंगळवार , जून २० , २०१७ / ज्येष्ठ ३० , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा.-- ( १ ) पीठासन अधिकारी , अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक २०१७, मेढा नगरपंचायत , मेढा तथा तहसीलदार , जावली यांचेकडील पत्र 

क्रमांक मेढा न . पं . मेढा/ जा . नं . ७३/ २०१७, दिनांक १० जून २०१७. 
( २ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ चा नियम क्रमांक ७ (क) . 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४). 
( ४ ) महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा), अध्यादेश २०१६ चे कलम 
३४१ - ब - २ ( ४). 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा / (मेढा न.पं. अ . व उपा . निवडणूक) / १३३१/२०१७. -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील नवनिर्मित मेढा नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष 
व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत दिनांक १० जून २०१७ रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ चा नियम क्रमांक ७ ( क) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे 
कलम ५१ ( क) (४) , तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा), अध्यादेश २०१६ चे 
कलम ३४१- ब-२ (४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक) ( सुधारणा) नियम, २००९ चा नियम क्रमांक ७ ( क) व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ (क) (४) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा), अध्यादेश २०१६ चे कलम ३४१- ब - २ ( ४) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी, सातारा मेढा नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे नाव निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


२ 


४ 


अध्यक्ष 


मेढा नगरपंचायत , मेढा 
मेढा नगरपंचायत , मेढा 


श्रीमती द्रोपदा हौशा मुकणे 
श्री. पांडुरंग बळवंत जवळ 


उपाध्यक्ष 


४ 


श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १७ जून २०१७. 


एच - ३०० , भाग एक - अ ( असा .) ( पु. वि . पु.) - ३६ 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


